सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . ११ ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६- २२ , २०२३ : फाल्गुन / चैत्र , २५-१ , शके १ ९ ४४ / ४५ [ पृष्ठे - ११ , 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


J 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


J 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २७१ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२७६ 


१ 

जिल्हाधिकारी , नांदेड यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम -१ ९ ) 

मा . जिल्हाधिकारी , नांदेड यांची मान्यता क्र .२०२२ / आरबी / डेस्क- ३ / 
सिआर- ११४ दि . २७.०१.२०२३ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


क्रं .२०२१ / उपजिअ / भूसं / पात / लसिका क्र .२ / करखेली / सिआर -१८ 
ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ' असा केला आहे . ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक - ०७ पान क्र . १७७७-१७७८ वर दिनांक १६ 
२२ जुन , २०२२ व शुध्दीपत्रक क्र . ३४ पृष्ठ क्र . ४३ वर दिनांक जानेवारी 
०५-११ , २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र . ६ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची 
आवश्यकता आहे . 

औ . भाग १-११ 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , १० 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


२७१ 


६ 

ते 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकात - याने , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याआर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन पातलसिंका क्र . २ 
नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


२७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

अनुसूची एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : मौ . करखेली तालुकाः धर्माबाद जिल्हा : नांदेड 
क्षेत्र 

अ.क्र . 

भूमापन क्रमांक 
किंवा गट नंबर 

| सोडुन देण्यात आलेले 
जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 
हे . आर . 


०१ 


०४ 


०६ 

०७ 

०८ 


७६१ 

७६१ 

७६१ 

७६१ 

७६० 

७६० 

७७ ९ 

७७४ 


एकूण 


( हे.आर. 

मध्ये ) 


००.१६ 

००.१० 

००.१० 

००.१२ 

००.१६ 

००.११ 

००.२७ 

००.२५ 

१.२७ 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०२३ : फाल्गुन / चैत्र , २५-१ , शके १ ९ ४४ / ४५ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजवा कालव्याच्या पुच्छ 
कालव्यावरुन निघणारी उजवी मायनर क्र .२ ची उजवी सबमायनर सा.क्र .०० 
ते ८२० मी . मौ . करखेली ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजवा कालव्याच्या 
पुच्छ कालव्यावरुन निघणारी उजवी मायनर क्र . २ ची उजवी सबमायनर 
सा.क्र .०० ते ८२० मी . मौ . करखेली ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
समाजाला होणारे लाभ : - जलसिंचनाची पायाभूत सुविधा . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . करखेली तालुकाः धर्माबाद 
भूमापन क्र . किंवा गट नं . 
लागु नाही - 

अनु क्र . 


दिनांक : - २७/०१/२०२३ 
ठिकाण : - नांदेड . 


जिल्हा : नांदेड 
क्षेत्र हेक्टर मध्ये 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
लागु नाही - 


टिपः- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
पातलसिंका क्र . २ नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 


स्वा / 

जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


२ 

जिल्हाधिकारी , नांदेड यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम १ ९ ) 

मा . जिल्हाधिकारी , नांदेड यांची मान्यता क्र .२०२१ / आरबी / डेस्क- ३ / 
सिआर ४१ दि . ०६.०२.२०२३ 


66 

जा.क्रं . २०२१ / उपजिअ / भूसं / पात / लसिका क्र .२ / सिआर -१३ ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) याच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना 
क्रमांक -२२ पान क्र . २२००-२२०१ वर दिनांक २५-३१ ऑगस्ट , २०२२ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकात - याने , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याआर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन पातलसिंका क्र .२ 
नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


०१ 


०३ 

०४ 


20 


०५ 


०६ 

०७ 

०८ 

० ९ 

१० 


अनुसूची एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांवः मौ . दाभड तालुकाः अर्धापूर जिल्हाः नांदेड 

क्षेत्र | सोडुन देण्यात आलेले 


भाग १ - पुरवणी 


भूमापन क्रमांक 
किंवा गट नंबर 


२६० 

२६० 

२७६ 

२७६ 

२७६ 

२७५ 

२७५ 

रस्ता 


२७२ 

कॅनाल 


( हे . आर . 
मध्ये ) 


०.८१५० 

०.२ ९ ५० 

०.०७५६ 

०.१४५३ 

०.००१५ 

०.२६२४ 

०.५५७२ 


०.३४१० 


जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 
हे.आर. 
हे आर . मध्ये 


०.०५ ९ ८ 


०.२०५२ 


औरंगाबाद विभाग 


११ 

१२ 

१३ 

१४ 


कॅनाल 

२३ 

२३ 

२३ 

एकूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


- 


०.००५४ 

०.२७७७ 

०.०७२५ 

२.८४८६ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : - नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे 
भूसंपादन रामा -२४७ ता . अर्धापूर व ता . नांदेड या कामाकरीता मौ . दाभड 
ता . अर्धापूर जि . नांदेड . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०२३ फाल्गुन / चैत्र , २५-१ , शके १ ९ ४४ / ४५ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाह्य वळण 
रस्त्याचे भूसंपादन रामा -२४७ ता . अर्धापूर व ता . नांदेड या कामाकरीता मौ . 
दाभड ता . अर्धापूर जि . नांदेड . 

समाजाला होणारे लाभ : - दळण - वळण . 


०.११ ९ ० 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
लागु नाही - 


- 


०.३८४० 


गावाचे नांव : मौ . दाभड तालुका : नांदेड जिल्हा : नांदेड 
अनु क्र . भूमापन क्र . किंवा गट नं . क्षेत्र हेक्टर मध्ये 
लागु नाही . 


टिपः- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 

दिनांक : - ०६/०२/२०२३ 

ठिकाण : - नांदेड . 


स्वा / 

जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


३ 

जिल्हाधिकारी , नांदेड यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम १ ९ ) 

मा . जिल्हाधिकारी , नांदेड यांची मान्यता क्र .२०२२ / आरबी / डेस्क -३ / 
सिआर -११३ दि .१६.०२.२०२३ 


जा.क्रं .२०१ ९ / उपजिअ / भूसं / पातलसिका क्र .२ / सिआर -०७ ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) याच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना 
क्रमांक -०६ पान क्र .२१३ वर दिनांक १७-२३ फेब्रुवारी , २०२२ व शुध्दीपत्रक 
क्र . ११ पान क्र . २ ९ ३ वर दिनांक मार्च १७-२३ , २०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसुचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आयुक्त , नांदेड वाघाळा शहर महानगर पालिका , 
नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याआर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” 
म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन पातलसिंका क्र . २ 
नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


२७३ 


अ.क्र.भूमापन क्र . 
किंवा गट क्र . 


०१ 


अनुसूची एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांवः सोनाई नगर , तरोडा ( बु . ) तालुका जिल्हाः नांदेड 


२३४ 

एकूण 


संपादीत क्षेत्र 

चौ.मी. मध्ये 


४२.९ १ 

४२.९ १ 


सोडुन देण्यात 

आलेले जमिनीचे 

आदमासे क्षेत्र 

हे.आर / चौ.मी . 


२७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०२३ : फाल्गुन / चैत्र , २५-१ , शके १ ९ ४४ / ४५ 
ते 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - खाजगी जमीन संपादन करण्याबाबत प्रस्ताव विकास 
योजना नांदेड ( सुधारीत ) अंतर्गत सोनाईनगर तरोडा ब . ता . जि . नांदेड . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - खाजगी जमीन संपादन करण्याबाबत प्रस्ताव 
विकास योजना नांदेड ( सुधारीत ) अंतर्गत सोनाईनगर तरोडा ब . ता . जि . 
नांदेड . 


समाजाला होणारे लाभ : - पायाभूत सुविधा , दळण - वळण . 

अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांवः सोनाईनगर , तरोडा बु . तालुकाः जिल्हाः नांदेड 
अनु क्र . भूमापन क्र . किंवा गट नं . क्षेत्र हेक्टर मध्ये 
लागु नाही - 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
लागु नाही - 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 


दिनांक : - १६/०२/२०२३ 
ठिकाणः- नांदेड . 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


४ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 
( भूसंपादन विभाग ) 
अधिसुचना 

भूसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ अन्वये 


२००६ / भूसंपादन / सिआर -७१ 
उपविभागीय अधिकारी , उदगीर 


दिनांक ०४.०३.२०२३ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभागाची अधूिचना 
क्र . मिस ११ / २०१४ / सीआ / ७७ अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे 
अधिसूचना असे संबोधले जाईल ) भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकराचा वापर करुन असे 
अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झ , अ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या भूसंपादना बाबत ५०० हे . पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी कायद्याने अंमलात अनावयाचे कार्यवाहीसाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 


भाग १ - 


पुरवणी 


ज्या अर्थी सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी लातूर हे समुचित 
शासन असल्याचे आहे . त्याअर्थी परिशिष्ट -१ मध्ये नमुद जमीन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता 
भासू शकते . तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट -२ मध्ये 
करण्यात आलेले आहे . त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उप कलम १ 
अन्वये अधिसूचति करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमीन संपादनाची आवश्यकता भासू शकते . 

३ 

त्याअर्थी परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे आणि 
ज्याअर्थी परिशिष्ट -४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची माहिती 
विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि ज्यार्थी परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम १ अन्वये पार पाडण्याच्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात आलेला 
आहे . त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ४ अन्वये असे जाहिर 
करण्यात येते की , सदरची जाहिर सुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसूचने मध्ये विनीर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतरण करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही 
बोजा निर्माण होणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमिन मालकास सुट देऊ शकेल परंतू 
आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणिव पूर्वक उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसाणीची किंवा क्षेतीची 
जिल्हाधिकारी या द्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ५ अन्वये व भूमी संपादन , 
पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरवाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क महाराष्ट्र नियम २०१४ अन्वये चे कलम १३ अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहित करण्यात येईल व त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्याअर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी लातूर हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी , उदगीर यांना जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने कामे 
पारपाडण्यासाठी प्राधिकृत करत आहेत . 

हक्क महाराष्ट्र नियम २०१४ अन्वये चे कलम १३ अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहित करण्यात येईल व त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्याअर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी लातूर हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी , उदगीर यांना जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने कामे 
पारपाडण्यासाठी प्राधिकृत करत आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


परिशिष्ट -१ 

पाझर तलाव क्र . १ मौजे अग्रवाल तांडा गुत्ती ता . जळकोट जि . लातूर 
गावाचे नाव : अग्रवाल तांडा गुत्ती ता . जळकोट 


अ.क्र . 


१ 


२ . 

३ . 

४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०२३ : फाल्गुन / चैत्र , २५-१ , शके १ ९ ४४ / ४५ 


भूसंपादन किंवा गट क्र . 

७३ / ६ / अ 

७३ / ११ / अ 

७३ / १५ / अ 

७३/१ 

एकुण 


प्रयोजनाचे नाव 


अ.क्र . 


प्रकपल्पाच्या कामाचे वर्णन 
समाजाला होणारे लाभ 


परिशिष्ट २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरणपत्र 


संपादीत क्षेत्र 


०.७ ९ हे . आर 

०.९ ५ हे . आर 

१.१० हे . आर 

०.२० हे . आर 

३.०४ हे . आर 


पाझर तलाव क्र . १ मौ अग्रवालतांडा 
गुत्ती ता . जळकोट , जि . लातूर 


पाझर तलाव करिता 

अग्रवाल तांडा गुत्ती ता . जळकोट 
येथील गुरे ढोर यांचा पिण्याच्या 

पाण्याचा प्रश्न व कायम स्वरुपी जमीन 

ओलीताखाली येणार आहे . 


परिशिष्ट ३ 

पुर्नवसन बाबींचे विवरण 

गावाचे नाव : अग्रवालतांडा गुत्ती ता . जळकोट जि . लातूर 


भूसपांदन किंवा गट क्र . 
लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 


संपादीत क्षेत्र 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिकारणाने दिलेला 
समाजिक प्रभाव निर्धारण सांराश दिनांक १३ मार्च २०१६ राजपत्र प्रसिध्दी 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्र . ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी 
लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आली आहे . 


टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


प्रशासकाचे नाव 


प्रशासकाचा कार्यालयीन 


परिशिष्ट ५ 


पत्ता 

ज्या अधिसुचने द्वारे प्रशासकीय 
नियुक्ती केली ते नमुद करावे 


ठिकाण : उदगीर 
दिनांक : ०४.०३.२०२३ 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 

( समन्वय विभाग ) लातूर 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , लातूर 


२७५ 


मा . जिल्हाधिकारी लातूर यांचे आदेश 
क्र .२०२२ / भूसंपादन / समन्वय / प्रस्ताव / 
कावि ६०७ / सीआर दि .०८.०७.२०२२ अन्वये 
भूसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
मधील कलम ४३ नुसार 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसूचति करण्यात आलेले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसांच्या उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 


( स्वाक्षरीत ) 
प्रविण मेंगशेट्टी , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 

भूसंपादन अधिकारी उदगीर . 


२७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०२३ : फाल्गुन / चैत्र , २५-१ , शके १ ९ ४४ / ४५ 
ते 


५ 

५ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - १. जिल्हा न्यायालय , नांदेड पत्र जावक क्रमांक ९ २०२ / २०२२ , 
दिनांक १८/११/२०२२ . 

२. श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांचे पत्र क्र .११०३ / २०२२ , दिनांक १८/११/२०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ २३८ / २०२२ श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८/११/२०२२ 
व १ ९ / ११ / २०२२ या दोन दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १८/११/२०२२ 
रोजीपासून ते दिनांक २०/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 
:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 


:: ३ :: 

वर नमूद संदर्भ क्र . १ नुसार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली 
व २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयांचा दिनांक 
२०/११/२०२२ रोजीचा कार्यभार पाहण्याबाबतचा आदेश रद्दबातल करण्यात येत 
आहे . तसेच २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक २०/११/२०२२ रोजीचा कार्यभार श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पाहावा . 
नांदेड . दिनांक : - १८ नोंव्हेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


६ 

जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 

वाचले : - श्री . ग . रा . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्र . २४५७/२०२२ , दिनांक १३/१०/२०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ८१५२/२०२२ - श्री . ग . रा . डोरनलपल्ले , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक 
१३/१०/२०२२ या एक दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


भाग १ - 


पुरवणी 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ग . रा . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ग . रा . डोरनलपल्ले , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांब ( बा . ) यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री आर . एम . 
लोळगे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांनी पाहीला 
आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ऑक्टोबर , २०२२ . 


जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

- 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


वाचले : - १. श्रीमती एस . ए . हरणे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
धर्माबाद यांचे पत्र क्र . ४८७/२०२२ , दिनांक ०३/१०/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


जा.क्र . ब २ ( १ ) / ७८ ९ ७ / २०२२. श्रीमती एस . ए . हरणे , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १२/१०/२०२२ 
ते २१/१०/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( १० ) दिवसांची अर्जित 
रजा , दिनांक ११/१०/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . ए . हरणे , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . ए . हरणे , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 


२ : 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०७ ऑक्टोबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . ४ ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०२३ : फाल्गुन / चैत्र , २५-१ , शके १ ९ ४४ / ४५ [ किंमत : ०.०० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 

नगर परिषद कार्यालय , भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांजकडून 

सुचना 

भूम शहराच्या ( मूळ हद्द दु . सु . ) प्रारुप सुधारीत विकास योजनेमधील 
फेरबदल / बदलांच्या सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिध्दीकरण . 
जा.क्र . २०२३ / नपभू / न . र . / ५३८ दिनांक १०/०३/२०२३ 
ज्याअर्थी भूम नगर परिषदेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) 
नुसार प्रारुप सुधारीत विकास योजना भूम ( मुळ हद्द दु.सु. ) दिनांक ०१ / 
११/२०२२ चे सुचनेद्वारे नागरीकांच्या सूचना / हरकती गामविण्यासाठी 
प्रसिध्द केली आहे . सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात औरंगाबाद 
विभागीय पुरवणी भाग एक अ मध्ये दिनांक १०/११/२०२२ रोजी प्रसिध्द 
झाली आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतीचा 
विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार स्थापन झालेल्या 
नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक ९ / 
३/२०२३ रोजी सादर केला . 


आणि ज्याअर्थी नियोजन सिमतीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती 
उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो मान्य करुन उक्त योजनेत फेरबदल / 
बदल न करता तो उक्त अधिनियमांच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे 
मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्र . १ दिनांक १०/३/२०२३ पारीत 
केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील तरतुदीनुसार 
उक्त योजनेचा मसूदा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक 
आहे . 


औ भाग १ अ -४ 


६ 


त्याअर्थी उक्त प्रारुप सुधारीत विकास योजनेच्या मसुद्यात नियोजन 
प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची 
/ बदलांची सूची जी की निरंक आहे ती परिशिष्ट अ मध्ये 
नमुद केल्याप्रमाणे 
नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर उक्त प्रारुप 
सुधारीत विकास योजनेचा नकाशा खालील नमुद केलेल्या कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधी करिता 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


१ ) मुख्याधिकारी , भूम नगर परिषद , भूम . 

२ ) सहा . संचालक नगर रचना उस्मानाबाद शाखा , उस्मानाबाद . 
ठिकाण : भूम 

दिनांक : १०/०३/२०२३ 


परिशिष्ट - अ 

अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची सूची 


अ.क्र . 


मुख्याधिकारी 
नगर परिषद , भूम . 


फेरबदल / बदलांचा तपशील 


निरंक 


मुख्याधिकारी 
नगर परिषद , भूम . 


औरंगाबाद विभाग 


OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL BHOOM 

DIST . OSMANABAD 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०२३ : फाल्गुन / चैत्र , २५-१ , शके १ ९ ४४ / ४५ 


No. 2023 / -MCB / T.P. / 538 


DATE : - 10/3/2023 


Publication of list of Modifications / Changes in Draft 
Revised Development plan of Bhoom ( Original Limit IInd 
revised ) u / s 28 ( 4 ) of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act , 1966 


NOTICE 


Whereas , Bhoom Municipal Council being Planning 
Authority , has published the Draft Revised Development Plan 
of Bhoom ( Original Limit IInd revised ) u / s 26 ( 1 ) of the 
Maharashtra regional and Town Planning Act , 1966 , vide 
notice dated 01/11/22 for inviting suggestions / objections from 
public .The said Notice is Published in Maharashtra 
Government Gazzette of Aurangabad Division , Supplement 
Part - 1A , Dated 10/11/22 . 


And whereas , after considering the suggestions / 
objections to the said Plan received within stipulated period , 
the Planning Committee constituted u / s 28 ( 4 ) of the said Act , 
has submitted its report to the said Planning Authority on 09 / 
03/2023 . 


And whereas , the said Planning Authority after 
considering the report submitted by Planning Committee , 
Accepted it and passed Resolution No 1 dated 10/03/2023 to 
Make No modification / change to the said Plan and to submit 
the said Plan for sanction to the Government u / s 30 of the 
said Act ; 


Place : 


And Whereas , it is necessary to publish the said 
plan for inspection of the public as per section 28 ( 4 ) of the 
said Act : 


Bhoom 


Now , therefore , the list of modification / changes 
which are nil made u / s 28 ( 4 ) of the said Act , by the said 
Planning Authority is hereby published as Appendix - A as 
per the provisions of said Act for information of the publics . 
The said Draft Development Plan is kept open for the 
inspection of the public in the following offices , on working 
days , during office hours for a period of 30 days . 

1. The Chief Officer , Bhoom Municipal Council Bhoom 
2. Assistant Director , Town Planning Osmanabad 
branch Osmanabad . 


Chief Officer , 

Municipal Council , Bhoom . 


Appendix - A 


List of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act 

Detailed of Modification / Changes 


| Sr . No. 


Nill 


Chief Officer , 

Municipal Council , Bhoom . 


नगर परिषद कार्यालय , कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यांजकडून 


सुचना 

कळंब शहराच्या प्रारुप विकास योजनेचे ( दु.सु. ) महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधियिम १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये 
प्रसिध्दीकरण 


जा.क्र.नपक / वियो / सुधा / कलम २८ ( ४ ) / १८५ 

दिनांक १०/०३/२०२३ 

ज्याअर्थी , कळंब नगर परिषदेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून , महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) नुसार 
प्रारुप विकास योजना , कळंब दि . २१/१०/२०२२ चे सुचनेद्वारे नागरीकांच्या 
सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली आहे . सदरची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणीत , 
गुरूवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०३-०९ , २०२२ नुसार प्रसिध्द झाली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरच्या प्रारूप विकास योजनेवर विहित कालावधीत 
एकही सुचना व हरकत प्राप्त झालेली नसल्याने नियोजन समिती गठीत 
करण्यात आलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकारणाने , उक्त योजनेत कोणताही 
फेरबदल / बदल न करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० 
नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्र . ( ७७ ) दि . 
०८/०३/२०२३ पारित केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील तरतुदीनुसार 
उक्त प्रारूप विकास योजना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक 
आहे ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०२३ : फाल्गुन / चैत्र , २५-१ , शके १ ९ ४४ / ४५ 


त्याअर्थी उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुद्यात नियोजन प्राधिकरणाने 
उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची / बदलांची 
सुची , जी की निरंक आहे , ती परिशिष्ठ ' अ ' मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे , 
नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर उक्त प्रारुप 
विकास योजनेचा नकाशा खालील नमुद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधीकरिता नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला असून , कळंब नगर परिषदेच्या संकेतस्थळावर 
सुध्दा उपलब्ध आहे . 


१ ) मुख्याधिकारी , कळंब नगर परिषद , उस्मानाबाद . 

२ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना , उस्मानाबाद शाखा उस्मानाबाद . 
ठिकाण : कळंब 


अ.क्र . 


परिशिष्ट - अ 

अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची सूची 


मुख्याधिकारी 
कळंब नगर परिषद , कळंब 


फेरबदल / बदलांचा तपशील 


निरंक 


मुख्याधिकारी 
कळंब नगर परिषद , कळंब 


OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL KALLAM 
DIST . OSMANABAD 


NOTICE 

Publication of Draft Development Plan of Kallam ( 2nd 
Revised ) u / s 28 ( 4 ) of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act , 1966 

No. MC Kallam / RevisedDP / Sec - 28 ( 4 ) / 185 Date : 10/03/2023 


भाग १ अ - पुरवणी 

And whereas , no suggestion / objection is received 
within stipulated time with respect to draft development plan 
published ; 


Whereas , Kallam Municipal Council , being Planning 
Authority , has published the Draft Development Plan of 
Kallam u / s 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 , vide notice dated 21/10/2022 for inviting 
suggestions / objections from public . The said Notice is 
published in Maharashtra Government Gazette of Aurangabad 
Division , Supplement Part - 1 A , dated Thursday to 
Wednesday , November 3-9 , 2022 ; 


And whereas , the said Planning Authority has 
passed Resolution No ( 77 ) dated 08/03/2023 to make no any 
modifications / changes to the said plan and to submit the 
said plan for sanction to the Government u / s 30 of the said 
Act ; 


And whereas , it is necessary to publish the said 
Plan for inspection of the public as per section 28 ( 4 ) of the 
said Act ; 


Now , therefore , the list of modifications / changes , 
which are nil , made u / s 28 ( 4 ) of the Act , by the Planning 
Authority is hereby published as Appendix - A as per the 
provisions of said Act for information of the public . The said 
Draft Development Plan is kept open for the inspection of the 
public in the following offices , on working days , during office 
hours for a period of 30 days and also available on website of 
Municipal Council Kallam . 

1. The Chief Officer , Kallam Municipal Council , Osmanabad . 

2. Assistant Director , Town Planning , Osmanabad Branch , 
Osmanabad . 

Place : Kallam 


Appendix- A 

List of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the 


| Sr . No. 


Chief Officer , 

Kallam Municipal Council , 
Kallam 


Nill 


Act 


Detailed of Modification / Changes 


Chief Officer , 

Kallam Municipal Council , 
Kallam . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०२३ : फाल्गुन / चैत्र , २५-१ , शके १ ९ ४४ / ४५ 

परिशिष्ट - अ 

अधिनियमाचे कलम -२८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची सुची 
फेरबदल / बदलांची सुची 

क्रमांक 

एम -१ 

स.न. २२० ( भा ) मधील आ . क्र . २३ खेळाचे मैदान वगळुन 
रहिवास विभागात समाविष्ट केले . 


३ 

सेलु नगर रचना परिषद सेल 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 

२८ ( ४ ) अन्वये सेलू शहराच्या ( दुस - यांदा सुधारित ) विकास योजनेचे 
प्रसिध्दीकरण 


जा.क्र . ९९ ८ / २०२३ 

दि .१० / ०३ / २०२३ 

ज्याअर्थी , सेलु नगर परिषदेने नियोजन प्राधिकरण म्हणुन महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम -२६ ( १ ) नुसार 
प्रारुप विकास योजना सेलु दि .०४ / ११ / २०२२ सुचनेद्वारे नागरिकांच्या सुचना / 
हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द कली आहे . सदरची सुचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात विभागीय पुरवणी भाग ०१ मध्ये दि . १५ - २१ डिसेंबर 
२०२२ रोजी प्रसिध्द झाली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व 
हरकतीचा विचार करुन अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार स्थापन झालेल्या 
नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दि .०२ / 
०३ / २०२३ रोजी सादर केला . 

आणि ज्याअर्थी नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर 
विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो मान्य करुन उक्त अधिनियमाच्या 
कलम -२८ ( ४ ) नुसार प्रसिध्द करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३० नुसार शासनाकडे मंजुरसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्र .२१ , दि ०३ / 
०३/२०२३ पारित केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील 
तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुदयात नियोजन 
प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम -२८ ( ४ ) नुसार केलेले फेरबदलांची / 
बदलांची सुची परिशिष्ट अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे , नागरिकांच्या माहितीसाठी 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल दर्शविणारा नकाशा उक्त 
प्रारुप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमुद केलेल्या कार्यालयाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला असुन - या संकेतस्थळावर सुध्दा उपलब्ध 
आहे . 

J 


१. मुख्याधिकारी , नगर परिषद , सेलू 

२. सहायक संचालक , नगर रचना , परभणी शाखा , परभणी . 


मुख्याधिकारी , 

सेलु नगर परिषद , सेलु . 


एम -२ 


एम -३ 
नामभिदान बदलुन 


एम -४ 


एम -५ 


स.न.९ / २ ( भा ) मध्ये सार्वजनिक सुविधा ( Exiting 
MSEDCL ) साठी दर्शविलेल्या क्षेत्रातील ८ आर क्षेत्र त्या 
वापरातुन वगळुन रहिवास विभागात समाविष्ट केले . 
( नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ) 

स.न. २५१/१ व स.न. २५१/२ मधील नुतन कॉलेजचे 


एम - ६ 


विद्यमान खेळाचे मैदान करण्यात आले तसेच सदर वापर 

सार्वजनिक निमसार्वजनिक विभागातुन वगळून 

( Recreational ) विभागात समाविष्ट केला . 

स.न. २१ ९ / १ ( भा ) व २५७ ( भा ) मधील आ.क्र .११ 
दुकान केंद्र चा नाल्याच्या दक्षिणेकडील भाग व विद्यमान 
क्रिडा संकुलाचे भागशः क्षेत्र उक्त वापरातुन वगळुन 
सार्वजनिक निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करुन 
त्याचे नामाभिदान आ.क्र .११ ( ए ) आय टी आय करण्यात 
आले . ज्याचे क्षेत्र १.११ हे आर असुन , त्याचे समुचित 
प्राधिकरण आय टी आय राहिल . ( नकाशात 


दर्शविल्याप्रमाणे ) 

स.न. २२० ( भा ) मधील विद्यमान औद्योगिक वापरासाठी 
नकाशात दर्शविलेले क्षेत्र उक्त विभागातुन वगळुन 
रहिवास विभागात समाविष्ट केले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स.न. २५६ ( भा ) मध्ये 

विद्यमान क्रिडा संकुलात दर्शविलेले भागशः क्षेत्र उक्त 
विभागातुन वगळुन रहिवास विभागात समाविष्ट केले . 


मुख्याधिकारी , 

सेलु नगर परिषद , सेलु 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६- २२ , २०२३ : फाल्गुन / चैत्र , २५-१ , शके १ ९ ४४ / ४५ 

By Municipal Council , Selu 

Publication of Draft Development Plan of Selu ( II Revision ) 
Under Section - 28 ( 4 ) of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act , 1966 


१० 


No ...... 998/2023 

Date : 10-03-2023 
Whereas , the Selu Municipal Council , being Planning 
Authority , has published the Draft Development Plan of 
Selu u / s 26 ( 1 ) of Maharashtra Regional & Town Planning 
Act , 1966 vide notice dated 04/11/2022 for inviting 
suggestions / objections from public . The said notice is 
published in Maharashtra Government Gazette Aurangabad 
Division , Supplement Part I On 15-21 December 2022 


And whereas , after considering the suggestions / 
objections to the said plan received within stipulated period , 
the Planning Committee constituted u / s28 ( 4 ) of the said Act , 
has submitted its report to the planning authority on Dated 
02/03/2023 . 


And whereas , the said planning authority after 
considering the report submitted by planning committee 
accepted it and suggested changes in it and passed 
Resolution No.21 , Dated 03/03/2023 to make modifications / 
changes to the said plan and to submit the said plan for 
sanction to the Government u / s -30 of the said Act ; 


NO . 


M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


M - 5 


M - 6 


भाग १ अ - पुरवणी 

And whereas , it is necessary to publish the said 
modifications / changes made in the said plan for inspection 
of the public as per under section - 28 ( 4 ) of the said Act , 


Now , therefore , the list of modifications / changes made 
u / s 28 ( 4 ) of the Act , by the said planning authority is hereby 
published as Appendix - A as per the provisions of said Act 
for information of the public . The said Draft Development 
Plan showing modifications / changes is kept open for the 
inspection of the public in the following officers , on working 
days , during office for a period of 30 days and is also available 
on website ....... 


1. The Chief Officer , Selu Municipal Council , Selu 

2. Assistant Director , Town Planning Parbhani 
Branch , Parbhani 


Palce : -Selu 


Chief Officer , 

Selu Municipal Council , Selu . 


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 


Details of modification / changes 

Reservation no - 23 “ Play ground " in survey no.220 ( part ) is deleted and included in residential zone . 

8 R. area from Existing MSEB station in survey no . 9/2 ( part ) is deleted from public utility 
zone and included in residential zone ( as shown on plan ) . 

Name of Nutan college is changed as existing play ground in survey no.251 / 1 ( Part ) and 
251/2 and also the user is changed from public semi public zone to recreational zone . 
Southern side of Nalla which is reserved for part of site no.11 " shopping center " and part 
of existing sport complex in survey no.219 / 1 ( Part ) and 257 ( Part ) is deleted and included 
in public- semi public zone and reserved as site no.11 ( A ) “ ITI ” having area 1.11 H. and 
appropriate authority is " ITI " ( as shown on plan ) . 

Existing industrial use as shown on plan in survey no.220 ( Part ) is deleted and included in 
residential zone . 

Part area from Existing sport complex as shown on plan in survey no.256 ( Part ) is deleted 
and included in residential zone . 


Selu Municipal Council , Selu . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


